सन २०१८-१९ च्या राज्य शिक्षक पुरस्कार सत्कार 
समारंभाच्या खर्चास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः क्र.पीटीसी-२०१५/प्र.क्र.(१२/१५/टीएनटी-४, 

दि.१९/१/ २०१५ व शुध्दीपत्र दि.२०/०१/२०१५. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीटीसी २०१६/ 

प्र.क्र.९५/टीएनटी-४, दि.२१/७/२०१६. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र.शिसं /राशिपु / समारंभ/ 
२०१९/विद्याशाखा/४०१५, दि. ७/०६/२०१९ चे पत्र. 

शासन निर्णय क्रमांक :-पीटीसी -२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४,दि.०५ जुले, 

२०१९ व शुध्दीपत्र दि.०६ जुळे, २०१९. 


न्स 
— 


xX 


AN 
~~ 


hs 


प्रस्तावना :- 


महिला व मुलींच्या शिक्षणासाठी fears उल्लेखनीय कार्य केलेल्या शिक्षिकांना थोर 
समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले आदर्श at शिक्षिका पुरस्कार तसेच राज्यातील शौक्षणिक क्षेत्रात 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना "राज्य शिक्षक पुरस्कार" जाहिर करण्यात येणार आहेत. शाळेय 
शिक्षण विभागामार्फत राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना पुरस्कार वितरण करुन त्यांचा 
सत्कार करण्यासाठी शासन स्तरावर दरवर्षी दिनांक ५ सप्टेंबर या शिक्षक दिनी खास समारंभ 
आयोजित करण्यात येतो. या समारंभासाठी लागणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक, 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ७/०६/२०१९ च्या उपरोक्त संदर्भ 
क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला. सदर पुरस्कार समारंभासाठी होणाऱ्या खर्चास उपरोक्त 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि सदरहू 
कार्यक्रमावरील खर्च भागविण्यासाठी रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर एकरकमी काढण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना राज्य पुरस्कार/ सावित्रीबाई फुले आदर्श स्त्री शिक्षिका 
पुरस्कार व आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य पुरस्कार अश्या एकूण १०९ 
शिक्षकांना राज्य पुरस्कार या योजनेअंतर्गत सन २०१९-२०२० करिता खालील लेखाशिर्षांपुढे नमुद 
केलेल्या तरतूदीमधील रु.१८१.५० लक्ष (रुपये एक कोटी एक्क्याऐंशी लक्ष पन्नास हजार फक्त) एवढा 
निधी शासन मंजूर करीत आहे. 


areas निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 


रूपये लाखात 
लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पीय | निधी 
तरतूद 


1: : 


eed 
"2202 सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण | 90.30 १७३.०० 
८०० इतर खर्च (०२) (०१) संकिर्ण,(२२०२ २२९२) 
आदर्श शिक्षकांना पुरस्कार,मागणी क्रमांक ई-२ 
२ २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण (०२) | ४.९५ ४.५० 
४६) आदिवासी क्षेत्रातील उकृष्ट कामासाठी 
शिक्षकांना राज्य पुरस्कार (२२०२३६८२) 
३१,सहायक अनुदाने,मागणी क्रमांक ई-२ 
३ २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण 
८०० इतर खर्च (०२) (०३) आदर्श स्री शिक्षिका 
पुरस्कार (२२०२ २८८२ 


२. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च अधिनियम १९६५ च्या परिशिष्ट-१ विवरण पत्र २-मधील अनुक्रमांक 
५४ नुसार पारितोषिक वितरण समारंभासाठी संबंधित असलेले अनुषंगिक खर्च संक्षिप्त देयकावर काढणे 
अनुज्ञेय असुन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग दोन, अनु.क्र. ११ अ, 
नियम क्र.३४, वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये अधिदान व लेखा कार्यालय / 
कोषागार यामधुन संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्याबाबत प्रशासकीय विभागास रु.४.०० लक्ष 
मर्यादेपर्यंतचे अधिकार आहेत. परंतु या प्रकरणी सदर रक्कम त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे वित्त 
विभागाच्या अनुमतीनुसार राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण समारंभावरील खर्च भागविण्यासाठी 
एकूण रुपये १८१.५० लक्ष ( रु. एक कोटी एक्क्‍्याऐंशी लाख पन्नास हजार फक्त ) रक्‍कम संक्षिप्त 
देयकावर काढण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


) संबधित लेखाशीर्षाखाली दि.३१/७/२०१९ पूर्वीचे तपशीलवार देयक प्रलंबित 
नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 


) दि. ३१/३/२०१९ नंतर संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व तपशिलवार देयकांचा 

तत्परतेने निपटारा करण्यात येईल. 

३) या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात 
येईल. 

४) खर्च नियमित देयकाव्दारे करणे शकय नसुन त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 
काढणे अनिवार्य आहे. 

५) या संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची 
व्यक्तिगत जबाबदारी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालक 
प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील 

६) मासिक निधी विवरणपत्रानुसार या करीता निधी उपलब्ध आहे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९९/१९,व्यय-५ 
दि.३०/७/२०१९ व अनीापचारिक संदर्भ क्र. ३४१ /विनियम दि.७/८/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८१९१५५६००९५२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by JAYSING SHIVAJI RASKAR 
DN 


N, 
2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a072e8a60109 
5b5f7aa8d67b9b02dbz2, postalCode=400032, 


t=MANTRALAYA,MUMBAI, 


d5875ae525f225286aa 1 bc9a2e0f8cb0a86bcSba0 


be 
2f01bOf5cb7c7 18d820e722, ‘SCHOOL EDUCATION AND. 
SPORTS DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -JAYSING 


SHIVAJI RASKAR 


( ज fir 2019.08.19 16:06:35 +05'30' 
Wd, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2 मुंबई/नागपूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प) झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना विनंती करण्यात येते 
की, निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी. 

७. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय - ५/ विनियम / अर्थसंकल्प-८, मंत्राळय, मुंबई 

८. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती-टिएनटी- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


